आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या 
आस्थापनेवरील ९,४७३ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : अस्थाप-२०२१/प्र.क्र.२९/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- १. ames निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक: अस्थाप-२०२१/ 
प्र.क्र.२३/का-७, दि.२५.०३.२०२१. 


२. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक : प्रशा-२०२०/ 
प्र.क्र.०३/का.२(९)/४४४३, दि.३१.०८.२०२१. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे 
अधिनस्त कार्यालयातील एकूण ९,४२३ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत संपल्यामुळे 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार, वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील आदेशान्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन, आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील ९,४७३ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

या झासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या अधिनस्त 
कार्यालयातील अस्तित्वात असलेल्या व खालील नमूद कोष्टकात दर्शविण्यात आलेल्या ९,४७३ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(१ शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : आस्था-२००५ /प्र.क्र.१९५/का.१५, दिनांक 
२५ जानेवारी, २००७. 


eck पदांच्या आढाव्यानंतर सुधारित 
= संवर्ग आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांपैकी 
अ आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांपैकी 
अस्थायी पदे 
Fa] 2 ३ 
किव सह आयुक्त (नियोजन) fo =2- या 
Q | प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी 2) ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२१/प्र.क्र.२९ /का-७ 


डबी पदांच्या आढाव्यानंतर सुधारित 
संवर्ग आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांपैकी 
अ.क्र आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांपैकी 
अस्थायी पदे 

३ | सहाय्यक आयुक्त ७ 

४ | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी सेवा) ४ 

५ | सहाय्यक संचालक (वित्त) ३ 
एकूण वर्ग १ २१ 

६ । सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी १५ 

७ | उप शिक्षणाधिकारी २४ 

८ | कुलप्रमुख २ 

९ | नियोजन अधिकारी ९ 

| ao | लेखाधिकारी a. | 
एकूण वर्ग २ ६१ 

[aes माध्यमिक मुख्याध्यापक २२१ 

१२ । कनिष्ठ अध्यापक २२१ 

१३ | माध्यमिक शिक्षक ९९९ 

१४ । सहाय्यक शिक्षक १८ 

१५ | पदविधर प्राथ.शिक्षक ७ 

१६ | प्राथमिक शिक्षक १३५६ 

१७ । आश्रमशाळा अधिक्षक २०० 

१८ | चित्रकला शिक्षक २ 

१९ | आश्रमशाळा स्त्री अधिक्षिका 1११ | १० 

२० | कार्यालय अधिक्षक ७ 

२१ | वरिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी ४ 

२२ | सहाय्यक लेखाधिकारी ९ 

२३ गृहपाल २०५ 

२४ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 4 

24 | शिक्षण विस्तार अधिकारी १६ 

२६ | मुख्य लिपीक a, oe 

२७ | उपलेखापाल १६ 

२८ । आदिवासी विकास निरिक्षक |. ___ = | 

२९ | वरिष्ठ लिपीक Yo 

30 | सांख्यिकी सहाय्यक २६ 

३१ | aa २ 

३२ | प्रयोग शाळा सहाय्यक षु 

३३ | कनिष्ठ लिपीक २ 

३४ | लिपीक-टंकलेखक ३२९ 

३५ | वाहन चालक & 
एकूण वर्ग ३ ३८०८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२१/प्र.क्र.२९ /का-७ 


सवं पदांच्या आढाव्यानंतर सुधारित 
वी संवर्ग आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांपैकी 
अ आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांपैकी 
अस्थायी पदे 
३६ | पंप ऑपरेटर कळक आगा 
३७ | प्रयोग शाळा परिचर २१५ 
३८ | स्वयंपाकी ११४९ 
३९ । शिपाई ४११ 
४० । कामाठी ११३३ 
४१ । चौकीदार २८४ 
४२ | मदतनीस ४ 
४३ | HIST 209 
४४ | अर्धवेळ सफाईंगार २४ 
एकूण वर्ग ४ ३४२२ 
एकुण वर्ग १ संवर्ग २१ 
एकुण वर्ग २ संवर्ग ६१ 
एकुण वर्ग ३ संवर्ग 3¢0¢ 
एकुण वर्ग ४ संवर्ग ३४२२ 
एकुणात एकूण ७३१२ 


(२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : आस्था-२०११/प्र.क्र.२१२(भाग-२)/का.१५, 


दिनांक १८.०६.२०१२. 


अ.क्र पदनाम एकूण मंजूर पदे 
=a प्रकल्प अधिकारी षु 
एकूण वर्ग-१ ५ 
सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी शिका ० 
सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) & 
एकूण वर्ग-२ १६ 
४ सहाय्यक लेखा अधिकारी षु 
षु कार्यालय अधीक्षक | ie | 
& संशोधन सहाय्यक १७ 
शिक्षण विस्तार अधिकारी ६९ 
आदिवासी विकास निरीक्षक १५ 
उपलेखापाल ५ 
| 9 सांख्यिकी सहाय्यक ७ 
| 99 | लघुटंकलेखक १५ 
१२ वरिष्ठ लिपीक १२२३ 
१३ लिपीक टंकलेखक ९२ 
१४ वाहनचालक १९ 
एकूण वर्ग-३ ४२८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२१/प्र.क्र.२९ /का-७ 


१५ शिपाई 
१६ चौकीदार षु 
१७ अर्धवेळ सफाईगार ४ 
एकूणवर्ग४| १७ | 
एकुण वर्ग १ संवर्ग S 
एकुण वर्ग २ संवर्ग १६ 
एकुण वर्ग ३ संवर्ग ४२८ 
एकुण वर्ग ४ संवर्ग १७ 
एकूणात एकूण ४६६ 
(३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : शहाआझ्ा-२०१२/प्र.क्र.३७०/का.१३, दिनांक 
२३ जानेवारी, २०१४. 
अ.क्र पदनाम एकूण मंजूर पदे 
— जम सहआयुक्त (शिक्षण) a. ae 
2 सहाय्यक आयुक्‍त (शिक्षण) षु 
एकूण वर्ग-१ & 
3 सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) १०२ 
एकूण वर्ग-२ १०२ 
४ कार्यालय अधीक्षक aa 
षु वरिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी a q 
द वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक ३६ 
शिक्षण विस्तार अधिकारी १९८ 
८ लिपीक-टंकलेखक ३९३ 
एकूण वर्ग-३ ६३९ 
९ शिपाई १०२ 
एकूण वर्ग-४ १०२ 
एकुण वर्ग १ संवर्ग ६ 
एकुण वर्ग २ संवर्ग १०२ 
एकुण वर्ग ३ संवर्ग ६३९ 
एकुण वर्ग ४ संवर्ग १०२ 
एकूणात एकूण ८४९ 
(४ आदिवासी विकास आयुक्तालय, आदेश क्रमांक : शाआज्ा-२०१५/प्र.क्र.११/का.६(२), दिनांक 
१३.०८.२०१५ 
अ.क्र पदनाम एकूण मंजूर पदे 
दिया प्राथमिक मुख्याध्यापक २ 
२ | पदवीधर प्राथमिक शिक्षक २ 
३ | स्वयंपाको २ 
४ । कामाठी २ 
एकूण ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२१/प्र.क्र.२९ /का-७ 


(५) आदिवासी विकास आयुक्तालय, आदेश क्रमांक : शाआशा-२०१५/प्र.क्र.७४/का.६(२), 


दिनांक २८.०८.२०१५ 


अ.क्र. पदनाम एकूण मंजूर पदे 
hae a प्राथमिक मुख्याध्यापक a | 
२ | पदवीधर प्राथमिक शिक्षक 
३ | स्वयंपाको |: ae 
४ । कामाठी ॥ 1 ही. 
एकूण PB 


(६) आदिवासी विकास आयुक्तालय, आदेश क्रमांक : शाआशा-२०१५/प्र.क्र.७४/का.६(२), 


दिनांक ०३.११.२०१५ 


अ.क्र. पदनाम एकूण मंजूर पदे 
ese 3) प्राथमिक मुख्याध्यापक a | 
२ | पदवीधर प्राथमिक शिक्षक 
३ | स्वयंपाकी ae 
४ ।कामाठी —= aa 
एकूण 1 a 


(७ शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : शाआशा-२०१४/प्र.क्र.१३१/का.१३, 


दिनांक ३०.०५.२०१६ 


अ.क्र पदनाम एकूण मंजूर पदे 
fa | माध्यमिक मुख्याध्यापक १२ 
२ माध्यमिक शिक्षक ४८ 
३ कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक (कला शाखा-१६ वग ६४ 
४ कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक (विज्ञान शाखा-१० वगी ३० 
५ कनिष्ठ लिपिक 42 
नि ग्रंथपाल (१७ शाळांसाठी) १७ 
७ प्रयोगशाळा सहाय्यक (विज्ञान शाखा-१० वगी (. रके — =| ० 
८ प्रयोगशाळा परिचर १२ 
९ शिपाई १२ 
[१० ० स्वयंपाकी ४१ 
fae =| कामाठी २४ 
१२ सफाईंगार १२ 
एकूण २९४ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२१/प्र.क्र.२९ /का-७ 


(८) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : शहाआशा-२०१५/प्र.क्र.९८/का.१३, 
दिनांक १४.०७.२०१६ 


अ.क्र पदनाम वेतनस्तर एकूण मंजूर 

पदे 

।_१_ | अधिक्षक अभियंता (नागपूर/नाशिक) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० २ 
२ | उप अभियंता (नागपूर/नाशिक) एस-२० : ५६१००-१७७५०० २ 
3 | उच्चश्रेणी लघुलेखक (नागपूर/नाशिक) | एस-१४ : ३८६००-१२२८०० २ 
४ | कनिष्ठ अभियंता (नागपूर/नाशिक) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० ४ 
५ | लिपिक (नागपूर/नाशिक) एस-६ : १९९००-६३२०० २ 
एकूण १२ 


(९) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : शहाआशा-२०१५/प्र.क्र.९८/का.१३, 
दिनांक २७.११.२०१८ 


अ.क्र पदनाम वेतनस्तर एकूण मंजूर 

पदे 

किक माध्यमिक मुख्याध्यापक एस-१७: ४७६००-१५११०० २७ 

2 अध्यापक (कनिष्ठ महा.शिक्षक) एस-१६: ४४९००-१४२४०० ६० 

(कल) 

३ | अध्यापक (कनिष्ठ महा.शिक्षक) एस-१६: ४४९००-१४२४०० ६० 
(विज्ञान) 

४ | माध्यमिक शिक्षक एस-१४: ३८६००-१२२८०० १०८ 

५ | प्रयोगशाळा सहायक एस-१३ : ३५४००- १५ 

११२४०० 

६ । ग्रंथपाल एस-८: २५५००-८११०० १५ 

७ । क.लिपीक एस-६: १९९००-६३२०० २७ 

८ | प्रयोगशाळा परीचर एस-६: १९९००-६३२०० २७ 

एकूण ३३९ 


(१०) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : आवगृ-२०१९/प्र.क्र.२०/का.१२, 
दिनांक ०८.०३.२०१९ 


अ.क्र पदनाम वेतनस्तर एकूण मंजूर पदे 
za गृहपाल एस-१४ : ३८६००-१२२८०० ४ 
२ | कनिष्ठ लिपिक एस- ६: १९९००-६३२०० ४ 
३ | शिपाई (मानधन) ४ 
४ | पहारेकरी (मानधन) ४ 
५ | सफाईगार (मानधन) ४ 
एकूण २० 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२१/प्र.क्र.२९ /का-७ 


(99) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : आस्था-२०१५/प्र.क्र.२८५/का.१५, 
दिनांक ३०.०८.२०१९ 


अ.क्र पदनाम वेतनस्तर एकूण मंजूर पदे 
शि नि प्रकल्प अधिकारी एस -२०: ५६१००-१७७५०० = | 
२ | सहाय्यक लेखा अधिकारी | एस -१५ : ४१८००-१३२३०० ae 
३ | कार्यालय अधिक्षक एस - १४: ३८६००-१२२८०० ॥:_ ae 
| संशोधन सहायक एस - १४: ३८६००-१२२८०० a ae 
एकूण tse) sl 


(92) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : अआआझ्ञा-२०१९/प्र.क्र.१४८/का.११, 
दिनांक २०.०९.२०१९ 


अ.क्र पदनाम वेतनस्तर एकूण मंजूर पदे 
fae उच्च माध्यमिक शिक्षक एस-१६ : ४४९००-१४२४०० ie Saag | 
एकूण =a 


(93) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : जसप-२०१९/प्र.क्र.५०/का.६, 
दिनांक २३.१०.२०२० 


अ.क्र पदनाम वेतनस्तर नवीन मंजूर पदे 
a संचालक एस-२९: १३११००- १ (मंत्रालय स्तर) 
२१६६०० 
सह संचालक एस-२५: ७८८००-२०९२०० Sa coe 
उपसंचालक एस-२३: ६७७००-२०८७०० Pl 
सहा. Gasp एस-२०: ५६१००-१७७५०० १ (मंत्रालय स्तर) 
4 लेखाधिकारी एस-१६: ४४९००-१४२४०० २९ (२ मंत्रालय स्तर) 
६ | सहाय्यक लेखाधिकारी एस-१५:४१८००-१३२३०० ८ (२ मंत्रालय स्तर) 
वरिष्ठ लेखापाल एस-१३: ३५४००-११२४०० २० (४ मंत्रालय स्तर) 
एकूण | ६० (१० मंत्रालय स्तर)* 
आयुक्तालयाच्या स्तरावरील एकूण पदे 4o 


* मंत्रालय स्तरावरील १० पदे वगळून आयुक्तालयाच्या स्तरावरील ५० पदे. 


२. उपरोक्त एकूण ९,४७३ अस्थायी पदांवरील वेतनादी भत्यांचा खर्च खालील कोष्टकामध्ये 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा आणि तो मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२१/प्र.क्र.२९ /का-७ 


आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांवरील खर्च ज्या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावयाचा आहे त्या लेखाशिर्षांची यादी 


अ.क्र. 


'लेखाशीर्ष 


मागणी क्रमांक टी-२, २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण ०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१-संचालन व प्रशासन (००) (०१) आदिवासी 
विकास आयुक्तालय (अनिवार्य) (२२२५ १०२५) 


मागणी क्रमांक टी-२, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण ०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१ -संचालन व प्रशासन (००)(०२) प्रादेशिक 
विकास कार्यालय (अनिवार्य) (२२२५ १०३४) 


मागणी क्रमांक टी-२, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण ०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१-संचालन व प्रशासन (००) (०३) प्रकल्प 
अधिकारी (अनिवार्य) (२२२५ १०४३) 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण-०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (००) (५९)-२७७- 
शिक्षण, ०१ मागासवर्गीय मुला मुलींसाठी शासकीय वसतीगृहे सुरु करणे व त्यांचे परिरक्षण- 
२२२५ डी-७२५ 


दु 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण-०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (००) (६०) 
आश्रमशाळा समुह-२२२५ डी ७३४. 


मागणी क्रमांक टी-५, २२३० कामगार व सेवायोजन-जनजाती क्षेत्र उपयोजना-०२ सेवायोजन 
सेवायोजन सेवा-(०१) (०१)-खास-शिक्षण व मार्गदर्शन केंद्राची स्थापना करणे (2230 ०७५५) 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६-जनजाती क्षेत्र 
उपाययोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०१) आदिवासी विकास आयुक्तालय (२२२५ 
१३९३) 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) (७३)-स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा सुरु करणे व त्यांचे 
परिरक्षण यासाठी सहाय्यक अनुदान २२२५ एफ १२९ 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण-७९६-जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१)(६०)- 
आश्रमशाळा समुह (२२२५ डी ७३४) 


¥ 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०२) 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना व (०१) (५९) मुलांसाठी व 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह (राज्यस्तर योजना) (कार्यक्रम) (२२२५ -डी ७२५) 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२१/प्र.क्र.२९ /का-७ 


अ.क्र लेखाशीर्ष 
ण मागणी क्रमांक टी-२, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ००१, संचालन व प्रशासन, 
(००)(०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य) (२२२५-१०४३) 
१२ | मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 


कल्याण-०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (६०)- आश्रमशाळा समुह- (२२२५ डी-७३४) 


3. 


सदर छासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र पदनि-२०१६/ प्र.क्र.०८/ १६/ 


आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०९१७१३००५०६५२४ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Yogesh Anant Sawant 
Date: 2021.09.17 13:02:20 +05'30' 


(योगेश अ.सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 


१४. 


. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे / नागपूर / नाशिक / अमरावती, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), (महाराष्ट्र -२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -2) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०. 
११. 
92. 
१३. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

कक्ष अधिकारी (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
कक्ष अधिकारी (का.१५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
कक्ष अधिकारी (व्यय-१४/आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती (HT) 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


